१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities 
गटासाठी सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातील पाणी 
पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा प्रभावी घनकचरा 
व्यवस्थापन (For improving conservation,supply 
and management of water and _ efficient solid 


waste management __ measures) साठीच्या साठीच्या 
बंधनकारक (Tied) अनुदानाचा पहिला हप्ता वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२०/प्र.क्र.८९/नवि-४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक :- १० नोव्हेंबर,२०२० 
वाचा :- 

१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-०४, 

दि.२८.१०.२०२० 
२. केंद्र शासनाचे पत्र (ULB Release No.11/2020-21) क्रमांक "१५(०३) /FC-XV/FCD/2020- 

२५,दिनांक 04.99.2020, 


प्रस्तावना :- 


१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२०-२१ करीता पहिला अहवाल व केंद्र शासनाचे 
स्पष्टीकरणात्मक झापन प्राप्त झाले आहे. यानुसार वाचा येथील दिनांक ०५ नोव्हेंबर,२०१९ च्या 
आदेशान्वये १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत Million Plus Cities गटाकरीता सन २०२०-२१ वर्षाचे 
पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन ( For improving 
conservation,supply and management of water and efficient solid waste management 
measures) साठीचे रु. 386.40 कोटी इतके अनुदान प्राप्त झालेले असुन सदर अनुदान Million 
Plus Cities गटाकरीता नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्र.२ येथील 
आदेशान्वये मुक्‍त करण्यात आलेला सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातील Million Plus Cities 
गटासाठी पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन ( For improving 


conservation,supply and management of water and efficient solid waste management 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२०/ प्र.क्र. ८९ / नवि-४, 

measures) साठीच्या बंधनकारक (Tied) अनुदानाचा पहिला हप्ता रु. ३९६.५० कोटी Million Plus 
Cities गटातील महानगरपालिका/नगरपरिषदा यांना सोबतच्या परिशिष्टातील स्तंभ ३ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. निधीच्या विनियोगाबाबतची 
कार्यपद्धती स्वतंत्रपणे आदेशाद्वारे कळविण्यात येईल. 


२. सदर रु. ३९६.५० कोटी इतकी रक्कम, सोबतच्या परिशिष्टानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थाना वितरित करण्यासाठी आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
यांनी सोबतच्या परिशिष्टानुसार संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या fess 
रक्‍कम आर.टी.जी.एस. द्वारे तात्काळ वितरित करण्याची कार्यवाही करावी. 


३. सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १५ व्या वित्त 
आयोगाच्या अनुदानाच्या रकमेचे विहित नमुन्यातील विनियोग प्रमाणपत्र तात्काळ आयुक्‍त तथा 
संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी शासनाकडे सादर करावे. सदर 
अनुदानातून खर्च करताना शासन निर्गमित करेल अज्ञा शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार तसेच 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार करणे बंधनकारक राहील. सदरचे अनुदान “सशर्त” म्हणून 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


४. '१५व्यावित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार सन २०२०-२०२१ करिता प्राप्त झालेला Million 
Plus Cities गटासाठी पाणी पुरवठा व व्यवस्थापनात सुधारणा व प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन 
( For improving conservation,supply and management of water and efficient solid 
waste management measures) साठीच्या बंधनकारक (Tied). अनुदानाचा पहिला हप्ता पहिला हप्ता Million 
Plus Cities गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वितरीत करण्यांत येत असून सदरचा खर्च 
हा "मागणी क्र.एफ-२,२२१७ नगर विकास, ०५,इतर नगर विकास योजना,१९१,नागरी स्थानिक 
संस्था, नागरी विकास प्राधिकरण,नागरी विकास बोर्ड इत्यादींना सहाय्य,(००)(०३) पंधराव्या वित्त 
आयोगाच्या शिफारशींनुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहायक अनुदाने (अनिवार्य), (२२१७ 
A398) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) " या लेखाशिर्षातर्गत सन २०२०-२०२१ या चालू वित्तीय 
वर्षाकरीता उपलब्ध असणाऱ्या तरतूदीमधून खर्ची घालण्यांत यावा. 


५. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांना नियंत्रक अधिकारी तसेच संबंधित सहायक संचाळक, नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदरहू शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३०/२०२०/विकाअ, 
दिनांक ९ नोव्हेंबर,२०२० अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२०/ प्र.क्र. ८९ / नवि-४, 

७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक (२०२०११०९१६०३०३२२२५) असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, गाद 


Gyanoba 
Kirwale 


(शरद किरवले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१, मा.मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.राज्यमंत्री ( नगर विकास ) यांचे खाजगी सचिव 
3. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
8. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, Hares, मुंबई 
पु. आयुक्‍त व संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
री महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
सर्व जिल्हाधिकारी 
१०. आयुक्त, सर्व संबंधीत महानगरपालिका 
११. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगरपंचायती 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३. प्रधान सचिव, नगर विकास-१ विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय, मुंबई 
१४. प्रधान सचिव,नगर विकास-२, यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवडनस्ती, नवि-४ कार्यासन , नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२०/ प्र.क्र. ८९ / नवि-४, 


DR निर्णय क्रमांकः- एफएफसी-२०२०/ प्र.क्र.८९/नवि-४ ,दिनांक १० नोव्हेंबर,२०२० सोबतचे 


परिशिष्ट. 
अ.क्र नागरी समुह/शहर यात समावीष्ठ (॥_85 । वितरीत निधी (रक्‍कम रुपये) 

ae ? ? 
q औरंगाबाद महानगरपालिका १५,७५,७९,४१७ 
2 औरंगाबाद कटकमंडळ २४,२०,५८३ 
३ बृहन्मुबई महानगरपालिका 9,48,03,009,028 
४ मिरा-भायंदर महानगरपालिका १०,४१,२४,१५९ 
षु ठाणे महानगरपालिका २३,२४,७६,९५९ 
६ नवी मुंबई महानगरपालिका १४,३२,२१,३८० 
9 कल्याण-डोंबीवली महानगरपालिका १५,९४,२५,६१५ 
भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका ९,०९,१७,६६९ 
९ उल्हासनगर महानगरपालिका ६,४७,९३,५४९ 
१० बदलापुर नगरपालिका २,२२, ६८,४८९ 
गोण. | १ अंबरनाथ नगरपालिका ३,२४,६५,०९१ 
१२ नागपुर महानगरपालिका ३३,००,००,००० 
१३ नाशिक महानगरपालिका १९,७८,०८,४६८ 
१४ देवराळी कटकमंडळ ७१,९१,५३२ 
१५ पुणे महानगरपालिका ४१,४६,२२,२८४ 
१६ पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका २२,९९,३२,७४६ 
१७ पुणे कटकमंडळ ९५,५९,७४७ 
१८ देहु रोड कटकमंडळ ६५,१६,०५६ 
१९ खडकी कटकमंडळ ९३,६९,१६७ 
२० वसई-विरार महानगरपालिका १६,००,००,००० 
एकुण (अक्षरी रुपये तीनशे शहान्नव कोटी पन्नास लक्ष फक्त) ३९६,५०,००,०००/- 


Sharad 
Gyanoba > 
Kirwale : 


(शरद किरवले) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


